मागणी क्रमांक वाय-७ ७६१०, शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्जे अंतर्गत सन २०२३- 
२०२४ मधील अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.२८०/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख : १५ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५, 
दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३ 

प्रस्तावना 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग खुद्द व विभागाच्या 
अधिनस्त असलेल्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अंतर्गत कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांना 
कर्जे इत्यादी वरील खर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्र. वाय-७ ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना 
कर्जे, [१] २०१, घरबांधणी अग्निमे (००) (09) घरबाधणी अग्निमे (अनिवार्य) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 
(७६१०१५८४), [2] २०२, मोटार वाहने खरेदीसाठी अग्निमे (०१) मोटार वाहनाच्या खरेदीसाठी अग्निमे 
(०१)(०१) मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) ५५, कर्ज व आगाऊ रकमा (७६१०१५९३), [३] 
203, इतर वाहने खरेदीसाठी अग्निमे (०१) इतर वाहनाच्या खरेदीसाठी अग्निमे (09)(09) इतर वाहन 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) ५५, कर्ज व आगाऊ रकमा (७६१०१६०१), [४] २०४, संगणक खरेदी 
करण्यासाठी SAF (09) संगणक खरेदी करण्यासाठी अग्निमे (०१)(०१)संगणक खरेदी करण्यासाठी 
अग्निमे (अनिवार्य) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा (७६१०१९४२) या लेखाशिर्षाखाली एकूण रूपये ५०८/- 
लक्ष इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या लेखाशिर्षांतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च 
भागविण्यासाठी उपलब्ध अनुदानापैकी आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना रू. 
११५.०८/- लक्ष इतके अनुदान अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करून 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेंतर्गत कार्यरत शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना कर्जे इत्यादीवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रातील स्तंभ-३ मध्ये 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.२८०/पापु-१५ 


दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रू. १,१५,०८,१००/- ( एक कोटी पंधरा लाख आठ हजार शांभर फक्त) एवढे 
अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरित 
करण्यात येत आहे. 


रक्‍कम लाखात 
अ.क्र. उपशिर्ष / गौणशिर्ष वितरित करावयाचे अनुदान 
[a] 2 3 
209, घरबांधणी SIF (196909428) ११४.६८ 
२ | २०४, संगणक खरेदीसाठी अग्निमे (9६१०१९४२) ०.४० 
एकूण ११५.०८१ 


०३. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
०४. सदरील निधी विहित वित्तीय प्राधिकारानुसार त्यामधील अटी व इातींच्या पूर्ततेनुसार प्रत्यक्ष 
खर्च टाकण्याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. 
०५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दिनांक १२.०४.२०२३ 
मधील तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. सदर खर्च “मागणी क्र. वाय-७ ७६१०, शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज,” या प्रधान लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. तसेच उपलब्ध तरतूद 
मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे खर्च करण्यात यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१२०२१९८२२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SMITA (Sacks ra 


SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25e12554b13903a35f36dc0d96 


7bc182927874dabe4a3a64094e6e38959e 
6dec, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=5B8292980F96B60D7F893 


A1812D84830343E177DA6046DD766352 
E47DFB7DEA8, cn=SMITA SANJAY BAGUL 
Date: 2024.02.15 14:39:45 +05'30' 


(स्मिता बागुल) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.२८०/पापु-१५ 


३. सहाय्यक संचालक (मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६(२ प्रती) 
८. अवर सचिव, (पापु-०१, पापु-०४, पापु-२०, रोख शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९.निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


